राज्य शासनातील सर्व अधिकारी / 
कर्मचारी यांनी ओळखपत्र दर्शनी भागावर 
लावण्याबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण - २०१४/प्र.क्र.१६/१८ (र. व का) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०२३. 
वाचा :- 
शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक ०७ मे, २०१४ चे परिपत्रक. 


शासन परिपत्रक- 
राज्यातील नागरिक त्यांच्या कामाच्या निमित्ताने निरनिराळ्या शासकीय कार्यालयांत येत 


असतात. त्यांच्या कामाशी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव व पदनाम माहीत होण्यासाठी किंवा 
त्यांची भेट घेण्यासाठी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांची ओळख पटणे आवश्‍यक आहे. परंतु शासकीय 
कार्यालयांत हजर असलेले संबंधित अधिकारी/कर्मचारी हे दर्डानी भागावर ओळखपत्र लावत नाहीत. 
ओळखपत्राबात एखाद्या नागरिकाने विचारणा केळी असता शासकीय अधिकारी / कर्मचारी ओळखपत्र 
दाखवीत नाहीत. 
२. या सर्व बाबी विचारात घेता सर्व शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांनी कार्यालयात असताना 
त्यांचे ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावावे, जेणेकरून याबाबत नागरिकांची तक्रार प्राप्त होणार नाही असे 
उपरोक्त दिनांक ०७ मे, २०१४ च्या शासन परिपत्रकान्वये सूचित करण्यात आले आहे. तसेच सदर 
सूचनांची अमंलबजावणी करण्यात कुचराई करणाऱ्या संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्याविरुद्ध वरिष्ठ 
अधिका-यांनी योग्य ती कारवाई करावी अझ्ञाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु सदर सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. 

उपरोक्त बाबी विचारात घेता या परिपत्रकान्वये दिनांक ०७ मे, २०१४ च्या शासन परिपत्रकातील 
सूचनांचा पुनरुच्चार करण्यात येत आहे. शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या प्रवेशाच्या वेळी पोळीस 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या ओळखपत्राची काटेकोरपणे तपासणी करून ओळखपत्र दर्शनी भागावर न 
लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नावे संबधित प्रशासकीय विभागांना पाठवावीत. संबंधित प्रशासकीय विभागांनी 
ओळखपत्र दर्शनी भागावर न लावणाऱ्या HAAR कारवाई करून त्याचा मासिक अहवाल विहित 
विवरणपत्रात (परिशिष्ट “अ*) सामान्य प्रशासन विभाग (प्र.सु., र. व का.) यांच्याकडे सादर करावा. 
णि सदर शासन परिपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०१०१६४०१४३५०७ असा आहे. 

हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ee 
ROSHANI DINESH saa ere 


10=685cbbb5899027ea29d44ae02d 1 2f2c1313143ad8376755d0e8 
hi 


15०1202000. |Code=400032, st=! 
KADAM PATIL ao सश 
2023.10.10 16:43:33 +05'30° 
(रो.दि.कदम- पाटील) 
उपसचिव 
प्रत- 
१, मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 


२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २०१४/प्र.क्र.१६/१८ (र. व BT.) 


३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

५. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

.  मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१०. सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

११. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२. 

१२. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, १३ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 

१३. महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१४. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 

१५. प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (अपील), मुंबई. 

१६. प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. 

१७. प्रबंधक, लोकआयुक्‍्त व उपलोकआयुक्त यांचे कार्यालय, १ ला मजला, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 

१८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बँक ऑफ इंडिया इमारत, मुंबई-४०० ०२३. 

१९. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

२०. मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 

२१. राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई. 

२२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

२३. सर्व विभागीय आयुक्त. 

२४. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

२५. सर्व जिल्हाधिकारी. 

२६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

२७. पोलीस उपायुक्‍त / सहायक पोलीस आयुक्त, मंत्रालय सुरक्षा, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

२८. मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख. 

२९. भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२०. 

३०. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश GMS) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५. 

३१. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट,मुंबई -४०० ०३८. 

३२. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 

३३. बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, भूखंड क्र. ८३-ए, कलेक्टर 
कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७४. 

३४. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल मार्ग,मुंबई -४०० ००४. 

३५. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती सभागृह, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-४०० ०१३. 

३६. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 

३७. निवड नस्ती (का.१८), सामान्य प्रशासन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २०१४/प्र.क्र.१६/१८ (र. व BT.) 


परिशिष्ट “अ 


विभागाचे नाव :- 


अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव 


ओळखपत्र क्रमांक 


केलेली कारवाई 


|... | 


२. 


ay 


8. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


